राज्य शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांना 
केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्तीवेतन 
योजना लागू करणेबाबत....शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/(प्र.क्र.१८४/२०२४)/आ (वर्ग-१) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - 


समक्रमांकीत शासन निर्णय, दि.०४.०९.२०२४ 


शासन शुध्दीपत्रक : 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयामधीळ अनु.क्र.३६ येथील “श्रीमती सुजाता कमलाकर हांडे 
(कांबळे सुजाता गौतमीपुत्र)” ऐवजी “श्रीमती सुजाता कमलाकर हांडे” असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१७२९२२९४२७ असा आहे. 
हा शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DR. SACHIN 
VASANTRAO KAWALE 


(डॉ.सचिन कावळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
२. सचिव (लाक्षेवि)/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
३. सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्राळय, मुंबई - 32 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. अधिदान व लेखाधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, 
. उप सचिव (सेवा-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 
९. श्रीमती सुजाता कमलाकर हांडे, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी, मृद व जलसंधारण विभाग, पुणे 
मुंबई. 
१०. आ(वर्ग-१) कार्यासन संग्रहार्थ. 


io 


